नियोजन विभाग (खुद्द) कार्यासनांतील 


सुधारित विषयसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ (१/२)/का.१४२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, दि.२३.९.२०११, 
2) शासन निर्णय,माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग,क्र.मातंस-२०१०/प्र.क्र.३४/३९, दि.३.५.२०१४ 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१, दि.२४.०३.२०२३ 
४ शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.११.५.२०२३ 
५) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१, दि.२८.६.२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र शासनाचे ई-प्रशासन धोरण सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक-१ अन्वये निश्चित 
करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ई-प्रशासन धोरणामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य 
जनतेस शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात प्रभावी, पारदर्शकरित्या व जलदगतीने द्यावयाच्या आहेत. त्यानुसार 
अधिकाधिक पारदर्शकता आणि प्रशासन प्रक्रियेबाबतची माहिती मिळण्याची सुलभता या गोष्टींवर राज्याच्या 
ई प्रशासनाचा मुख्य भर आहे. 


२. शासनाकडून जनतेला देण्यात येणाऱ्या सुविधा जलदगतीने विनासायास आणि किफायतशीरपणे 
देण्यात याव्यात याकरिता, मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालये, मंडळे, 
महामंडळे यांनी ई-गव्हर्नन्सचा जास्तीत जास्त वापर करावा, त्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयीन विभागांनी 
सन-२०१०-११ पासून त्यांच्या योजनेतर आणि योजनांतर्गत एकूण तरतुदीच्या अर्धा टक्का इतक्या निधीची 
तरतूद ई-गव्हर्नन्स करिता करण्याच्या सूचना संदर्भ क्रमांक 2 येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या 
आहेत. मंत्रालयीन विभागांकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या अद्ययावत ई-सुविधांची यादी सदर शासन 
निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दिलेली आहे. परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.११ येथे नियोजन विभागाची यादी 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


११५ . Planning :- 


e Development of Maharashtra Plan Schemes Information Management System 
(MP-SIMS) - 
e Integration with various applications with State Data Bank and provision of Bl 


Dashboards for policy makers 


e Expanding the role of MRSAC; training various officials across departments and 
districts in use of Maps; releasing many Maps and GIS data in public domain 
e Web based application for MP/MLA funds. 
3. नियोजन विभागातील “ई-गव्हर्नन्स” संदर्भातील कामकाज पाहण्यासाठी विभागातील 


कार्यासन-१४२५-अ कडे हा विषय सोपविण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३ (१/२)/का.१४२१ 


कार्यासन यापुर्वीचे विषय सुधारित करण्यात आलेले विषय 
१४२५-अ | 9) छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण =| 9) छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेशी 
संस्थेशी संबंधित सर्व कामकाज संबंधित सर्व कामकाज 
२) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास |।२) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळ महामंडळ 


३) “ई-गव्हर्नन्स” संदर्भातील सर्व कामकाज. 
(कार्यासन १४२३- नोंदणी शाखेकडे असलेल्या कामकाजा- 
व्यतिरिक्त नियोजन विभागामधील (खुद्द) संगणक खरेदी 
करणे व गृह व्यवस्थेसंबंधी कामकाज वगळून) 


हि सुधारीत विषयांनुसार संबंधित कार्यासनाने सदर आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ कार्यवाही सुरु 
करावी. 
घ्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/959॥॥॥9.90५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०७१२१२५७१३९४१६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VANITA DINANATH see stat 


5.4.20=64fd2d 1 0b8942f5a6876d2ba1c006a1ff098e0540da69de053 
7ddce06814517b, p hi 


de=400032, st=M 
S H | R SAT serial INumber=5DA583F6F2E32F0C591CD392B3CF1DCB2027E67DFC 
90D6062D8417E3935E7FD6, cn=VANITA DINANATH SHIRSAT 
Date: 2023.07.12 13:01:24 +05'30 


(वनिता शिरसाट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.मंत्री (रोहयो), यांचे खाजगी सचिव 
३3 आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर. 
) आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, अदालत रोड, औरंगाबाद. 
) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर/मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद/ उर्वरित महाराष्ट्र विकास 
मंडळ, मुंबई 
६) उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र SRC फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई 
७ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व) मुंबई. 
८) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नागपूर, व्हीएनआयटी परिसर, साऊथ अंबाझरी रोड, 
नागपूर ४४००११. 
९) व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 
११) सह सचिव / उप सचिव (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अवर सचिव (सर्वी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
१४) प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) विशेष कार्य अधिकारी (का.१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) कक्ष अधिकारी व संशोधन अधिकारी (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) निवड नस्ती, कार्यासन-१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


